उच्च शिक्षण संचालनालयांतर्गत ठोक मासिक 
मानधन तत्वावर कार्यरत असलेल्या विधि 
अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करुन 
निवडीबाबत कार्यपध्दती विहित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१५/(११/१५/मशि-१, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ ऑक्टोबर,२०२३. 


संदर्भ - ama निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१५/(११/१५)/मशि-१, 
दि.२८/०१/२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील “३.२ विधि अधिकारी निवडीकरीता पुढीलप्रमाणे समिती राहील” 
या शिर्षाखालील अ.क्र. ४ येथे, 


“सह सचिव /उप सचिव (विधि),उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - सदस्य* 
या ऐवजी 
“सह सचिव /उप सचिव/अवर सचिव (विधि),उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - सदस्य* 
याप्रमाणे वाचण्यात यावे. 
प सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३१०२६११२६४९६२०८ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


HEMANTKUMAR यापव 
PANDHARINATH क्क पा 
BAVISKAR oo. 
(हे.पं.बाविस्कर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. संचालक,उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
६. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
८. सर्व संबंधित जिल्हा कोषगार अधिकारी. 
९. निवड नस्ती (मशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


